श्रीक्षेत्र नृसिंहवाडी, ता. शिरोळ 
जि.कोल्हापूर या तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी 
सन २०१६ मध्ये होणाऱ्या कन्यागत 
महापर्वकाळ सोहळयाच्या निमित्ताने 
करण्यात येणाऱ्या टप्पा क्र.०२ मधील 
कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: तिर्थवि-२०२१/प्र.क्र.१५७(भाग-१)/यो-६ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ 
फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक : २३ मार्च, २०२३ 


वाचा:- 
१) ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक: तिर्थवि-२०१६/प्र.क्र.२१/योजना-६, 
दि. १४ मार्च, २०१६. 
२) ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक: तिर्थवि-२०१६/प्र.क्र.२१/योजना-६, 
दि. २८ मार्च, २०१८. 
३) ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक: तिर्थवि-२०२०/प्र.क्र.१३९/योजना-६, 
दि. १९ मार्च, २०२१. 
४) अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. कोल्हापूर यांचे पत्र जा.क्र.कोजिप/ बांखा/लेखा/ 
वशि-६/कन्यागत/२०२२ दि.११/०७/२०२२, दि.०१/०८/२०२२ व दि.०७/११/२०२२. 
५) ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तिर्थवि-२०२१/प्र.क्र.१५७(भाग-१)/योजना-६, 
दि. ०१ डिसेंबर, २०२२. 
६) अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. कोल्हापूर यांचे पत्र जा.क्र.कोजिप/ बांखा/लेखा/ 
वशि-६/कन्यागत/२०२२ दि.११/०७/२०२२, दि.०१/०८/२०२२ व दि.०७/११/२०२२ 
प्रस्तावना :- 
श्रीक्षेत्र नृसिंहवाडी, ता.शिरोळ, जि. कोल्हापूर येथे माहे ऑगस्ट २०१६ मध्ये झालेल्या 
कन्यागत महापर्वकाळ सोहळयाच्या निमित्ताने करावयाच्या विकास कामांना निधी उपलब्ध करुन 
देणेबाबत जिल्हयाचे पालकमंत्री व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मा. मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती केली 
होती. सदर विनंतीच्या अनुषंगाने, सदर आराखडयातील एकूण रु.१२१६४.०० लक्ष इतक्या किंमतीच्या 
कामांच्या प्रस्तावास व खर्चास नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का- १४४४, 
दिनांक ४ जून २०१५ मधील तरतूदींनुसार मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समिती व 
मा.मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय शिखर समितीने मान्यता दिली आहे. 
२. त्यानुषंगाने, सदर आराखडयातील एकूण रु.१२१६४.०० लक्ष इतक्या किंमतीच्या कामापैकी, 
टप्पा-१ (अ) आणि टप्पा-१ (ब) मिळून एकूण रु.६५३०.१८ लक्ष एवढया अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या कामांना 
संदर्भिय शासन निर्णय क्र. ०१ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तसेच, संदर्भिय 
शासननिर्णय क्र.०२ अन्वये टप्पा क्र. २ मधील कामांना रु.२७५६.०० लक्ष इतक्या रक्कमेच्या कामांना 


शासन निर्णय क्रमांकः तिर्थवि-२०२१/प्र.क्र.१५७ (भाग-१)/यो-६, दि. २३ मार्च, २०२३ 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तसेच संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. ०५ अन्वये मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जि.प. कोल्हापूर यांच्याकडून रू.१,४५,५३,५९६/- इतक्या रकमेच्या प्राप्त मागणीच्या अनुषंगाने 
निधी उपलब्धतेनुसार रू. ७२,७६,७९८/- इतका निधी वितरीत करण्यात आला होता. त्यानुसार टप्पा 
क्र.०२ मध्ये झालेल्या सदर कामांचा उर्वरित निधी व संदर्भ क्र.०६ अन्वये प्राप्त झालेल्या देयकासाठी निधी 
वितरीत करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

“ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजनेअंतर्गत राज्यातील ग्रामीण तीर्थक्षेत्रांना निधी वितरीत 
करण्यासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात एकूण रु.२२५००.०० लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आला आहे. सदर तरतूदीतून उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत दुसऱ्या टप्प्यातील जिल्हा परिषद, 
कोल्हापूर यांच्याकडून संदर्भीय पत्र क्र. ०४ नुसार प्राप्त देयकांचा उर्वरित रु. ७२,७६,७९७/- व नव्याने 
प्राप्त देयकांचा रू. १६,१८,७८९/- अशाप्रकारे एकूण रू.८८,९५,५८६/-इतका निधी मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, कोल्हापूर यांच्याकडे वितरीत करण्यात येत आहेत. सोबत देयकाचा तपशील जोडला आहे”. 


०२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांनी सदर निधी वितरीत करताना 
संदर्भाधिन क्रमांक १ व २ येथील शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करावे. 
०३. उपरोक्त कामांवरील खर्च मागणी क्र.एल-०३ "२५१५-इतर ग्रामविकास कार्यक्रम-१९६, 
जिल्हापरिषदांना / जिल्हास्तरीय पंचायतीना सहाय्य-(००)(०७ ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्रांच्या 
विकासाकरीता रु.२.०० ते २५.०० कोटीपर्यंत अनुदान (२५१५ २५२१) (योजनांतर्गत) दत्तमत ३१-सहाय्यक 
अनुदाने या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा 
०४. वरीलप्रमाणे ज्या कामांच्या प्रयोजनासाठी निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे, तो त्याच कामावर 
तात्काळ खर्च करून, सदर सहायक अनुदानाच्या विनियोजनासंबधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्रे, 
महालेखापाल कार्यालय, मुंबई व विभागास पाठविण्यात यावी. 
०५. सदर वितरण सुधारित मासिक विवरणपत्राच्या मर्यादेत आहे. 
०६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र: अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि.०४ 
एप्रिल, २०२२ अन्वये अटीची व शर्तीची पुर्तता करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
०७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५५/.॥8॥॥/990[॥9.90.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२११५३१३२५७२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 


IN: c=IN, O=>GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
COOPERATION MARKETING AND TEXTILE 
2, 


DEPARTMENT, postalCod 


2.5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd82e1e450b51a9 
}23934f82edb538d3b: 
psel =C66B420751C8769D652257224AF3D 


=8C5DOF275C3D9A21DBO7FECF7919 


serialNumber= 
C2D83796E88930D62D44E7A4A6D4CBEE7EOE, 
cn=KALU GONYA VALVI 


Date: 2023.03.24 11:24:17 +05'30° 


(का.गो.वळवी) 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, उप मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिर्थवि-२०२१/प्र.क्र.१५७ (भाग-१)/यो-६, दि. २३ मार्च, २०२३ 


३. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा.राज्यमंत्री (ग्रा.वि.).यांचे खाजगी सचिव. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२ नागपूर 
६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२ नागपूर 

७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मंबई 

९. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

१०. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. अपर मुख्य सचिव (बांधकाम), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. प्रधान सचिव (पर्यटन), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. विभागीय आयुक्‍त, आयुक्‍त कार्यालय, पुणे 

१४. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर. 

१५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 

१६. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद , कोल्हापूर. 

१७. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर. 

१८.जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 

१९.नियोजन विभाग (का.१४७४/१४४४) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२०.वित्त विभाग (व्यय -१५, अर्थसंकल्प-१६/१७), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२१.कक्ष अधिकारी, कार्यासन क्र.वित्त-७, वित्त-१, वित्त-८, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२२. निवड नस्ती (का.यो-६). ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिर्थवि-२०२१/प्र.क्र.१५७ (भाग-१)/यो-६, दि. २३ मार्च, २०२३ 


विवरणपत्र-१ 


ग्रामविकास विभाग,शासन निर्णय क्र.तिर्थवि-२०२१/प्र.क्र.१५७ (भाग-१)/यो-६,दि.२३.०३.२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


ग्रामविकास विभाग,शासन निर्णय क्र.तिर्थवि-२०१६/प्र.क्र.२१/यो-६,दि.२८ मार्च,२०१८ श्रीक्षेत्र नृसिहवाडी, ता. शिरोळ जि. 


कोल्हापूर या तीर्थक्षेत्राच्या कन्यागत टप्पा क्र.०२ मधील कामांना देयकांचे विवरणपत्र 


अ. | आर्थिक वर्षे कामांचे नाव तालुका | स्थुल रक्‍कमरू. | यापूर्वी शासन | आता वितरीत 
क्र निर्णय दि.०१ | करावयाची 
डिसेंबर, २०२२ | रक्कम रू. 
अन्वये ५०% 
वितरीत रक्‍कम 
रू. 
२०१७-१८ | श्रीक्षेत्र नृसिहवाडी ता. शिरोळ | शिरोळ | ५१,५८,२७७/- । २५,७९,१३८/- | २५,७९,१३८/- 
‘ बहूमजली पाकींग इमारत बांधणे. 
२०१७-१८ | श्री क्षेत्र नृसिहवाडी ता. शिरोळ | शिरोळ | ५,०४,७८७/- २,५२, ३९४/- २,५२,३९३/- 
३ बहूमजली पाकींग इमारतीस 
विद्युतीकरण करणे. 
२०१७-१८ | प्रजिमा २३ पासून कागवाडकडे । शिरोळ | २५,४६,८५६/- | १२,७३,४२८/- | १२,७३,४२८/- 
जाणारा राज्यहद्दी पर्यंतचा रस्ता 
३ (कातरकट्टी गणेशवाडी) ग्रामा 
क्र.१११ किमी ०/०० ते ४/०० 
२०१७-१८ | प्रजिमा १४ पासून गणेशवाडी शिरोळ | १०,०८,५५४/- | ५,०४,२७७/- ५,०४,२७७/- 
इजिमा क्रं.१८३ ला मिळणारा 
8 रस्ता ग्रामीण मार्ग क्र.२० 
सुधारणा करणे. ता. शिरोळ 
२०१७-१८ | हसुर ते बनवाडी ते कनवाड शिरोळ | ७,८४,९७४/- 3,९२,४८७/- ३,९२,४८७/- 
रस्ता ग्रामा ८३ किमी ०/०० ते 
भु ४/०० सुधारणा करणे. ता. 
शिरोळ 
२०१७-१८ | ओतवाडी येथे भुयारी गटारव = | शिरोळ | ४५,५०,१४८/- | २२,७५,०७४/- | २२,७५,०७४/- 
: पार्किंग व संरक्षक भिंत बांधणे. 
एकूण रक्‍कम १,४५,५३,५९६/- | ७२,७६,७९८/- । ७२,७६,७९७/- 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिर्थवि-२०२१/प्र.क्र.१५७ (भाग-१)/यो-६, दि. २३ मार्च, २०२३ 


विवरणपत्र-२ 


ग्रामविकास fear, area निर्णय क्र.तिर्थवि-२०२१/प्र.क्र.१५७ (भाग-१)/यो-६,दि.२३.०३.२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


आर्थिक वर्षे कामांचे नाव तालुका स्थुल रक्‍कम रू. वितरीत करावयाची 
रक्‍कम रू. 
२०१७-१८ | ]ोडझाळ ता. शिरोळ येथे शिरोळ १६,१८,७८९/- १६,१८,७८९/- 


पालखी मार्ग रस्त्याची सुधारणा 
करणे, गटार बांधणे व वाहनतळ 
बांधणे. 


एकूण रक्‍कम १६,१८,७८९/- 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


